उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, 
गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील अधिकाऱ्यांच्या 
पदोन्नती आदेशामध्ये अंशात: बदल 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०२३. 


am १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग झासन निर्णयक्र.निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२, 
दि.२९.१२.२०२२. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णयक्र.निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२, 
दि.२०.०६.२०२३. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले 
आहेत. सदर अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (4) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव 
दि.२९.१२.२०२२ व दि.२०.०६.२०२३ च्या शासन आदेझाने उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील 
अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली होती. सदर पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याच्या 
अनुषंगाने खाळील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारित 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम दि. २९.१२.२०२२ अन्वये । सुधारीत पदस्थापना 

क्र करण्यात आलेली पदस्थापना 

[=] २ ३ a ---- 

रि श्री. मदन विश्वनाथ मोरे, | गटशिक्षणाधिकारी गटशिक्षणाधिकारी, 
माध्यमिक शिक्षक, बाळापूर, | पं.स.मालेगाव, जि.प.नाशिक | ता.मुक्‍ताईनगर, जि.जळगांव 
जि.अकोला 


शासन seat क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम दि. २०.०६.२०२३ अन्वये । सुधारीत पदस्थापना 
क्र करण्यात आलेली पदस्थापना 
१ | २ ३ PR 
वि श्रीमती वैशाली काशीनाथ काळे, | उपशिक्षणाधिकारी, सहा.सचिव म.रा.माध्य.व उच्च 
जि.प.कन्या प्रशाळा, जि.जालना | शिक्षणाधिकारी (योजना), | माध्य.शिक्षण मंडळ 
जि.प.सातारा (एस.एस.सी.बोर्ड) पुणे. 
२ श्रीमती aster & नाजली | गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) 
इफोखार अहेमद खान, पं.स.अचलपूर, जि.अमरावती | जि. अमरावती 


२. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०११५५५०६२५२१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=SCHOOL EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c7a4e3 1 cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636 
b0a2ea82e485826669926889, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


B H O SA | F serialNumber=7966F BBDA6E03C3F79409670C65FACO77 
378A68F734A11D051D02DC3119DC128, cn=VUAY 
NIVRUTTI BHOSALE 
Date: 2023.08.01 15:57:59 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ सर्व शिक्षण संचालक/शिक्षण सहसंचाळक/शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी. 
३. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
४. संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सहसचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवडनस्ती,प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


